शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) 
कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत जुलै २०२१ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर रु. १६९.२४ कोटी इतक्या निधी मधून 


२४ संस्थांना निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रश्‍ा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १३ ऑक्टोबर २०२१ 


वाचा- 

१) झासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशञा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 

२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/(१०)कंसेवा/ 

अनिवित/आय-१/२०२१-२२/११५८७/२१, दिनांक ०७.०९.२०२१ 

प्रस्तावना - 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टातंर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण रु. १२४.३२ कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. तसेच त्यातील १००% अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. 
तथापि, या उद्दिष्टातंर्गत पुरेसे अनुदान मंजूर झालेले नसल्याने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा 
रक्षकांच्या सेवा, वर्ग -४ पदांवरील घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी तत्वावरील सेवा तसेच तात्पुरत्या 
नियुक्‍तीने कार्यरत असलेले डॉक्टर्स यांच्या वेतनाची देयके अदा करण्यासाठी जुले, २०२१ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात १०- कंत्राटी सेवा उद्दिष्टातंर्गत रु. १६९.२४ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी 
मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त एकूण रक्कमेपैकी १५% प्रमाणात रु. २५.३८ कोटी इतका 
निधी संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक २७.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये ३४ संस्थामध्ये वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे. 

उपरोक्त निधी वितरित करण्यात आलेल्या ३४ संस्थांपैकी २४ संस्थांचा त्यांना वितरित 
करण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे ६०% पेक्षा जास्त निधी खर्ची पडला असून शिल्लक निधीतून 
सहायक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकारी यांचे वेतन अदा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तथापी उक्त 
निधी कंत्राटी पदांचे वेतन अदा करण्यास अपुरा पडत असल्याने सदर २४ संस्थाकरीता पुरवणी 
मागणीद्वारे प्राप्त रु. १६९.२४ कोटी एवढ्या मंजूर निधीपैकी यापुर्वी वितरित करण्यात आलेला १५% 
निधी वगळून उर्वरित निधी बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात 
आली होती. त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रु. १६९.२४ कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 


निधीच्या सुमारे ३५% 


उपरोक्त २४ संस्थांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. या अनुषंगाने सदर निधी 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 


वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेहानात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. १६९.२४ कोटी 


इतक्या निधीमधील यापुर्वी वितरित करण्यात आलेला निधी वगळून ज्या २४ संस्थांनी त्यांना वितरित 


करण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे ६०% पेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. त्या खालील २४ संस्थांना 
एकूण रु. ३३.६६ कोटी (अक्षरी रुपये तेहतीस कोटी सहासष्ठ लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र. संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष क्रमांक मंजूर पुरवणी | यापुर्वी वितरित | सदर शासन 
मागणी १५ टक्के तरतूद । निर्णयाद्वारे 
संस्थानिहाय वितरित 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली रक्‍कम 
hae (09) (09) शावैमवरु, नागपूर ee ere त्व, 
(२२१० १६४३) 
२ (०२) (04) सरु, सांगली ता sce दका, 
(२२१० १६७२) 
३ (02) (०६ सरु, मिरज 
(२२१० १६८१) ६७५७ १०१३.५५ २३६४.९५ 
8 (०२) (90) सरु, यवतमाळ ३२३१६ धा ११३१०.६ 
(२२१० ३३५२) 
प (०२) (१४ अविरु, नागपूर said cau soe 
(2290 ४४२७) 
g (०२) (१५) सरु, कोल्हापूर "व re ९ 
(२२१० ५०९५) 
७  ।(०२ (१६ सरु, लातूर 
(२२१० ५१०१) aan ५ ae 
दै (०२) (२०) शावैमवरु, जळगांव 
( १२५१७ १८७७.५५ ४३८०.९५ 


२२१० ७ 3३४२) 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 


अ.क्र. संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष क्रमांक मंजूर पुरवणी | यापुर्वी वितरित | सदर शासन 
मागणी १५ टक्के तरतूद । निर्णयाद्वारे 
संस्थानिहाय वितरित 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली रक्‍कम 
8 | (०४) कर्करु, औरंगाबाद 
(२२१०९ ८३१) २६४५१ ३९६७.६५ ९२५७.८५ 
णि ० ०१) ग्रॅशावेम, मुंबई 
hae शादंमवरु, नागपूर 
ee > TTS | १६६०३ २४९०.४५ ५८११.०५ 
4 ४) शादंमवरु, मुंबई 
न ही डर | २७ ७६९०.९५ १७९४५.५५ 
१ ७ शावैम, नागपूर 
३ a ae हती 92&00 ues 
१४ | (०३) (०८) शावैम, मिरज 
(२२१० २४०७) २२७८५ ३४१७.७५ (७९७७४.७५ 
१५ ।(०३) (१२) डॉव्हिएमशावैम, 
सोलापूर (२२१० २४४३) as esau १९५०६.९ 
१६ | (03)(94) शादंमवरु, औरंगाबाद 
(२२१० २४७२) २५००५ ३७५०.७५ ८७५१.७५ 
१७ ।(०३) (१६ शावेैम, नांदेड 
(२२१० २४८१) ene 3620.9 ८९२९.९ 
१८ । (0३) (२० आप, पैठण, ह : न 
औरंगाबाद (२२१० ३८२४) Rn 303.9 ७०८.७ 
१९ ।(०३) (२५  श्रीवनाशावैम, 
यवतमाळ (२२१० ४२९५) RCARS ५७७८.४५ १३४८३.०५ 
२० | (०३) (२६) श्रीभाहिश्ावैम, धुळे 
(२२१० ४३०१) ५२२३९५ ७८५९.२५ १८३३८.२५ 
२१ ।(०३) (२८) शावैम, लातूर 
(२२१० ५०५९) ae 3398.9 (9932.8 
२२ | (03) (२९) शावेम, अकोला | ५८९१७ ८८३७.५५ 2080.24 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष क्रमांक | मंजूर पुरवणी | यापुर्वी वितरित | सदर शासन 
मागणी १५ टक्के तरतूद | निर्णयाद्वारे 
संस्थानिहाय वितरित 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली रक्‍कम 
(२२१० ५०६८) 
२ ० ०) शावैम, कोल्हापूर 
२४ | (ok) (४१) शावैम, गोंदिया त मगत GG 
(२२१० F 909) 
एकूण ९६२८०५ १४४४२०.७५ ३३६६८४.५ 
२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ३३.६६ कोटी (अक्षरी रुपये तेहतीस कोटी सहासष्ठ लक्ष) इतका निधी 


अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग प्रमुख / नियंत्रक 
अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, वित्त विभागाकडून 


वेळोवळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार प्रत्यक्ष खर्चाबाबतची कार्यवाही करावी. 
३. 
१७.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५२/२०२१/व्यय-१३, दिनांक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१७०९४८४४१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 


JOGDAND 


Di lly signed by MAHADEO JOGDAND: 
IN, jOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘MEDICAL EDUCATION AND DRI 
DEPARTMENT, talCod hi 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢341 
2965459, 

ym=85719993A847361CF 1CE96786397786A 
408A4972, 
serialNumber=C1D0 \O8CFDEE92DA209D709F5456D9E. 
DE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF793D: 


Date: 2021.10.13 14:13:37 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 


४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

६. सर्व अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये व रुग्णालये. 
७. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८८, नागपूर/मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्राळय, मुंबई 

९. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


